महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-१११६/प्र.क्र.११/भाग-१/१४ ब. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०००३२ 
दिनांक: २८ ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ: १) सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र. कअनि-१११६/प्र.क्र.११/भाग-१/१४ ब., दिनांक २७.०५.२०१६ 
२) सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र. कअनि-१११६/प्र.क्र.११/भाग-१/१४ ब., दिनांक १३.१०.२०१६ 
३) सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र. कअनि-१११६/प्र.क्र.११/भाग-१/१४ ब., दिनांक २८.०२.२०१७ 
४) सा.प्र.वि.शासन आदेशा क्र. कअनि-१११६/प्र.क्र.११/भाग-१/१४ ब., दिनांक २७.०६.२०१८ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अंतर्गत संदर्भ क्र.१ च्या आदेशान्वये श्री.गो.बा.कांबळे, कक्ष 
अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांची जलसंपदा विभागामध्ये बदली करण्यात आली होती. 


२.  श्री.गो.बा.कांबळे, कक्ष अधिकारी यांच्या बदली प्रकरणी शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने केलेल्या 
विनंतीस अनुसरुन, संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक २७.०६.२०१८ चे आदेश रद्द करण्यात येत असून प्रशासकीय 
कारणास्तव श्री.कांबळे, कक्ष अधिकारी यांच्या बदलीस दिनांक ३१, मे २०१९ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२८११४९०१३२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


igitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
क ra, ou=General 
a) a n a n ar ostalCode=400032, 
s 
5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled 
e '25a47b4f0, 
B h | mM fa (0 G Uu fa V INumber=54b1 1b 1 ccbdc577d7 1dce3b3 13c3fefSdc2ad659 
€360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


(ग.भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री.गो.बा.कांबळे, कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
३. सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. निवडनस्ती. 


